जिल्हा नियोजन समिती, वाशिम या समितीवर 
नामनिर्देशित तसेच “विशेष निमंत्रित” सदस्यांची 


नियुक्‍ती करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी २०२०/प्र.क्र.६१ /का-१४८१- अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ मार्च, २०२१. 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती वाशिम यांचे पत्र क्र.नियोजन/कक्ष-१५/ 
जिनिस सदस्य/८१०/२०, दि.२१/१२/२०२०. 
झासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” मधील 
कलम 3 चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व ३(३)दोन (क)नुसार व पोटकलम (३) मधील (चार) (फ) येथिल तरतूदीनुसार 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशानाच्या दोन 
सदस्यांची, तसेच जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील 
निवासी असलेल्या ९ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” म्हणून वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, वाशिम यांनी उपरोक्‍त आदेशा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास 
आणावेत. 

३. वाशिम जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित यांच्या करण्यात 
आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर 
घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 

४. STANT निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३१६१३१८३४५५१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने ’ 

Vijesing Fattesing Vasave Gover nah OU 
( वि.फ.वसावे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


igit ijesi jing Vasave 
Fattesi , C = IN, S = Maharashtra, O = 
lanning Department 


प्रति, 

१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

३.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

४.मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 

५.मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, वाशिम यांचे खाजगी सचिव. 
६.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
७.विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती, 

८.जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, वाशिम. 

९.उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती 
१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम. 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१२.कोषागार अधिकारी, वाशिम. 
१३.निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


-O 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी २०२०/प्र.क्र.६१/का-१४८१- अ, 


शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी २०२०/प्र.क्र. ६१/का-१४८१- अ, दि. १६ मार्च २०२१ सोबतचे 


विवरणपत्र “अ 
विधानमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशानाचे सदस्य:- 


जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य 
अ.क्र सदस्यांचे नाव पत्ता 
| . ।मा.खा.श्रीमती भावनाताई गवळी, वाशिम - यवतमाळ मतदारसंघ 
संसद सदस्य 
2. | मा.आ.श्री.अमित झनक,विधानसभा । वाशिम मतदारसंघ 
सदस्य 
विशेष निमंत्रित सदस्य 
a श्रीमती मंगलताई विठ्ठलराव पाटणी चौक,ता.जि.वाशिम 
सरनाईक 
2. श्री.रवींद्र हिमत्तराव पवार सोमठाणा,ता.मानोरा,जि.वाशिम 
३. श्री.गणेडा किठान बाबरे शिवाजीनगर,कारंजा,जि.वाशिम 
४. श्री.महादेव नारायणराव ठाकरे मागुळ झनक,ता.रिसोड,जि.वाशिम 
प. श्री. नितीन चंद्रकांत मडके वॉर्ड क्र.१५,चामुंडा देवी जवळ 
वाशिम,ता.जि.वाशिम 
६ श्री.नितीन श्रीराम नेमाने मु.पो.पसरणी,ता.कारंजा,जि.वाशिम 
0. श्री.मंगेश नानासाहेब धानोरकर मु.पो.धानोरा,ता.मंगरूळपीर,जि.वाशिम 
८. श्री.किसनराव मस्के रा.वाई,ता.जि.वाशिम 
र्‌. श्री.बाबूराव ज्ञानबा शिंदे येवती,ता.कारंजा,जि.वाशिम 


Vasave 


Digitally signed by Vijesing Fattesing Vasave 
DN: C ij i C=IN,S 


Vijesing Fattesi ng ॥ = Vijesing Fattesing Vasave, 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, OU = 


Planning Department 
Date: 2021.03.16 13:24:09 +05'30' 


(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


